राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त अनुदानातून राज्यातील 
Cardiac Care Unit @ बळकटीकरण 
करण्याकरीता आवश्‍यक असणारी यंत्रसामुग्री 
खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : 20 जुले, २०१९. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/९७॥)/नस्ती क्र.१९०-३/०७७५॥/२०१९, दिनांक १६ मे, २०१९. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १० मे, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त अनुदानातून राज्यातील आठ (८) Cardiac Care 
Unit चे बळकटीकरण करण्याकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री खरेदीकरीता येणाऱ्या अंदाजित 
रक्‍कम रु.२४२.७४ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनामार्फत सन २०१९-२० च्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडयास मान्यता प्राप्त झालेली आहे. सदर मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयामध्ये FMR 
Code ६.१.१.२३.9 Non recurring Equipping Cardiac Care Unit (CCU/ICU) या घटकाखाली 
रु.२४२.७५ लक्ष इतका निधी प्राप्त झालेला आहे. सदर उपलब्ध अनुदानातून राज्यातील आठ (८) 
Cardiac Care Unit च्या बळकटीकरणासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री खरेदी अंदाजित रक्‍कम 
रु.२४२.७४ लक्ष खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सहसंचालक, आरोग्य सेवा 
(असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी प्रस्ताव सादर केळेला आहे. सदर खरेदी 
प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत Cardiac Care Unit च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३५/आरोग्य-७ 


बळकटीकरणासाठी आवश्‍यक असलेल्या यंत्रसामुग्नीची खरेदी निविदा प्रक्रियाद्वारे करण्याकरीता 


अंदाजित रक्‍कम रु.२४२.७४ लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्याबाबत लेखाशिर्षनिहाय अनुदान व खरेदी करावयाच्या उपरकरणांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. :- 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Sr. | FMR Code Name of Head Approved Budget in} Procurement 
no PIP in 2019-20 Proposal 
(In Lakhs) (In Lakhs) 
1 6.1.1.23.a Non recurrin Equippin 
ae क a 5.00 242.75 242.74 
ardiac Care Unit (CCU/ICU) 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
ECG 2 दोवही Cardiac 
: ECG stress ECG कि ही डू 
machine : Monitor Ventilators Pulse Infusion 
3 machine test ; 2 . 
computeriz A . with (Adult) Oximeter Pump (Unit 
ordinary(Un | equipments mae : i 
ed र्न: Tread Mill defibrillator (Unit cost: (Unit cost: cost: 
(Unit cost i a (Unit cost: Rs.10lakh) Rs.0.02lakh) | Rs.0.5lakh) 
oe Rs.0.2 lakh) | *(Unit cost: 
District Rs.1 lakh) Rs.5.25lakh) Amt In Amt In Amt In Total Cost 
No Amt In Rs.3.00lakh) 
Amt In Amt In Lakhs Lakhs Lakhs (In Lakhs) 
Lakhs Lakhs Amt In ‘alte 
Lakhs 
Qty. a Qty - Qty - Qty चि Qty a Qty - Qty - 
1 Ratnagiri 2 2 | o | | oo | | o | | oo | | o | | o | 2 20 | 4 | 0.08 5 2.5 24.58 
2 Nandurbar 2 2 2 | 04 | 1 3 2 10.5 2 20 | 9 | 0.18 | 3 | | 4 | 40.08 
3 Bhandara 2 2 2 | 04 | 1 3 1 5.25 1 10 5 0.1 | 6 | 3 23.75 
| 4 | Gadchiroli 2 2 3 | os | 1 3 2 10.5 2 20 | 9 | 0.18 | 6 | 3 39.28 
5 Wardha 2 2 2 | 04 | 1 3 2 10.5 | o | | o | 5 0.1 5 2.5 18.5 
| 6 | Amravati 2 2 2 0.4 1 3 2 10.5 1 10 10 0.2 | 3 | | 4 | 30.1 
7 Nanded 2 2 2 | 04 | 1 3 2 10.5 1 10 10 0.2 7 3.5 29.6 
| 8 | Pune 3 3 | 4 | | 08 | 1 3 3 15.8 1 10 15 0.3 | 8 | | 4 | 36.85 
Total 17 17 17 | 3.4 | 7 | 22 | 14 73.5 | 10 | | 100 | 67 | 1.34 | | 53 | | 26.5 | 242.74 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
१) सदर उपरकरणे व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू उपकरणे व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (€०1॥८०॥ specification) संबंधित 


तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 


तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३५/आरोग्य-७ 


रितीने तयार SSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या 
बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची 
राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National Medical Devices Authority (NDMA) 
यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या Baas दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन 


संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त 
झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या 
संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात 
यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा 
इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कृती 
आराखडा सन २०१९-२० मध्ये FMR Code 6.1.1.23.a या लेखाशिर्षांतर्गत रु.242.75 लक्ष इतक्या 
उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत 
पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fF wa (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 


तंतोतंत पाळन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३५/आरोग्य-७ 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्ण क्र.खरेदी- 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907161146029117 असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
J a mM ५ h e r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c98 
S a m S 7 e | 2678106500002046९0339001005590966, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3beal 
e 8f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c 
Ta d a V | 476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.07.20 16:10:39 +05'30' 


(ज.स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 

१) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

) 

) 


४ Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३५/आरोग्य-७ 


उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-(७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


